प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत 
केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी हिस्सा 
नसलेल्या योजनांना प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - १७ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा : १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.जे-११७०१२-२/२०२० एफ.वाय. दि.०८.०६.२०२० 
२) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना दिनांक २४ जुन २०२० 


प्रस्तावना- 


भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाद्वारे निलक्रांती घडविण्याच्या 
“प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना” या योजनेला दि. २०.०५.२०२० रोजीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 
बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही देशातील सर्व 
राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या पाच आर्थिक वर्षांच्या 
कालावधीसाठी राबविण्यात येणार असून या योजनेद्वारे देशामध्ये रु. २०,०५० कोटी रुपयांच्या 
गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. सदर योजनेअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांमधील 
आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक असून, यामध्ये केंद्र शासन हिस्सा रु. ९,४०७ कोटी, राज्य शासन 
हिस्सा रु. ४,८८० कोटी, लाभार्थी हिस्सा रु. ५,७६३ कोटी असा आहे. 


प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा मुख्य उद्देश मत्स्योत्पादनात वाढ, कृषी मूल्यवर्धन, 
निर्यातमूल्य वाढ करणे, सरासरी उत्पादकता वाढविणे, मासेमारी नंतरचे होणारे नुकसान कमी करणे 
व राष्ट्रीय दरडोई मत्स्यआहाराचे प्रमाण वाढविणे या सह मच्छीमार व मत्स्यकास्तकार यांचे उत्पन्न 
दुप्पट करणे व रोजगार निर्मिती करणे असा आहे. 


प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही सर्वसमावेशक योजना म्हणून अंमलात आणली जात आहे 
ज्यामध्ये 3) केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme), बो केंद्र पुरस्कृत योजना (Centrally 
Sponsored Scheme) ज्या मध्ये लाभार्थी भिमुख योजना (Beneficiary Oriented) व लाभार्थी हिस्सा 
नसलेल्या योजना (Non - Beneficiary Oriented Schemes) अशा प्रकारे योजनांचे विभाजन 
करण्यात आलेले आहे. 


लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या योजना अनुदान आकृतीबंध : 

केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
केद्र पुरस्कृत लाभार्थी हिस्सा ६० टक्के ४० टक्के 
नसलेल्या योजना 


केद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतंर्गत लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या योजनांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


शासन निर्णय- 


केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत मत्स्योत्पादनात वाढ, कृषि मूल्यवर्धन, 


निर्यातमूल्य वाढ करणे, सरासरी उत्पादकता वाढविणे, मासेमारी नंतरचे होणारे नुकसान कमी 
करणे, राष्ट्रीय दरडोई मत्स्यआहार प्रमाण वाढविणे यांसह मच्छिमार व मत्स्यकास्तकार यांचे उत्पन्न 
दुप्पट करणे आणि रोजगार निर्मिती करण्याकरिता ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार 


राज्यातील YTS, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या खालील योजनांना 


केंद्र शासनाच्या मंजूर आराखड्याप्रमाणे व ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार खालील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०५.११.२०२० रोजीच्या बैठकीत प्राप्त मान्यतेनुसार 
प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. 


केंद्र शासन मार्गदर्शक सुचना - परिशिष्ट -॥ 
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत लाभार्थीभिमुख नसलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजना 


अ. मत्स्यउत्पादन आणि मत्स्यउत्पादकता वाढवणे 
Ew भुजल मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यपालनाचा (Aquaculture) विकास 
प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा | राज्यहिस्सा 
(रु. लाख) 
मत्स्यप्रजनक साठ्याची स्थापना (समुद्री संख्या 
| बियाणां सख्या 400,00 300,00 200,00 
शोवाळाच्या बियाणां सहीत) 
योजनेच्या अटी व शार्ती - 


9) 


प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेमध्ये प्रजनकांचा साठ्याच्या केद्राची उभारणी करुन त्यामध्ये विशिष्ट / 
विविध जातींच्या मत्स्यबीजाचा व मत्स्यप्रजनकांचा साठा तयार करणे यावर भर देण्यात आलेला आहे. 
राज्यामध्ये मत्स्यबीज निर्मिती केद्रांसाठी गुणवत्ता पूर्ण प्रजनक साठ्याचा पुरवठा करणे व माशांच्या 
जातीमध्ये अनुवंशीक सुधारणा करणे व गुणवत्ता पूर्ण मासे / कोळंबी बीजाचा पुरवठा करणे हा या 
योजनेचा उद्देश आहे. 

पर्याय - १ - राज्यामार्फ़त विकसीत केलेले प्रजनक साठे : अ) राज्य झासन सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
प्रस्ताव सादर करतील ज्यामध्ये जागेची उपलब्धता, ना-हरकत प्रमाणपत्र, तांत्रिक-आर्थिक तपशील, 
संवर्धन करण्यात येणारी मत्स्य प्रजाती, भांडवली खर्च आणि आवर्ती खर्च इत्यादींचा समावेश असेल. ब) 
सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये पर्यावरण विषयक घटक जसे पाणी व जमीनीची उपलब्धता, प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती व प्रकल्प पुर्ण होण्याचा विशिष्ट कालावधी ई. समावेश असावा. क) प्रकल्प 
कार्यान्वयन व व्यवस्थापन व आवर्ती खर्च राज्य शासनामार्फ़त करावयाचा आहे. ड) राज्य शासना मार्फत 
प्रजनक साठ्यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी विविध शासकिय संस्था / कॉलेज इ. सोबत संयुक्‍त उपक्रम 
राबवु शकतात. 

पर्याय -२-अ) इतर संस्थेसमवेत संयुक्‍त उपक्रमाद्वारे विकसित करावयाचे प्रजनक साठे - संस्था जसे 
कि, ICAR Institute/ राज्य कृषी विद्यापिठे /राज्य मत्स्य विज्ञान महाविद्यालये, प्रजनक साठे उभारणे 
व कार्यान्वयन करण्यासाठी पुढे येऊ शकतात. सदर संस्थांनी विनामुल्य जागा उपलब्ध करुन देणे 
आवश्‍यक आहे. SI प्रकरणांमध्ये भांडवली खर्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या केंद्र व राज्य 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


हिश्यानुसार, दोन्ही बाजुंनी मान्य केलेल्या अटी व शार्ती नुसार उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बो 
प्रकल्पाचे कार्यान्वयन व व्यवस्थापन संबधीत संस्थेने करणे आवश्‍यक आहे. MPEDA अंतर्गत RGCA 
मार्फत, राज्य शासन प्रजनक बॅक विकसीत करण्यास इच्छुक असेल अशा ठिकाणी प्रजनक साठे 
विकसीत व व्यवस्थापन करु शकते. यासाठी आवश्‍यक असणारी जागा राज्यांनी विनामुल्य उपलब्ध 
करुन द्यावयाची आहे. अशा प्रकरणांमध्ये भांडवली खर्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या केंद्र व राज्य 
हिश्यानुसार दोन्ही बाजुंनी मान्य केलेल्या अटी व शर्ती नुसार उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रकल्पाचे 
कार्यान्वयन व व्यवस्थापन खर्च NFDB व RGCA यांचेमार्फत करण्यात येईल. 
४) उपरोक्त सर्व पर्यायांमध्ये संबंधित संस्थांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात येईल. 
५) प्रजनक साठ्यांचे प्रमाणीकरण हा प्रकल्प किंमतीचा भाग असेल. 
६) केंद्र शासन, संबंधित संस्था व राज्य शासन यांचेबरोबर चर्चा करुन या संदर्भात प्रजनक साठ्यांच्या 
कार्यान्वयन व व्यवस्थापनासाठी प्रतिकृती (Model) तयार करेल. प्रजनक साठे स्वयंपुर्ण होण्यासाठी 
यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील प्रजनक साठ्यांचे आर्थीक प्रतिकृती तयार करण्यात येईल. 
७) राज्यासमवेत चर्चा करुन प्रजनक साठ्यांचे कार्यान्वयन व व्यवस्थापनासाठी खाजगी क्षेत्रांचा सहभाग 
घेण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल. 
८) संस्था प्रकल्पांचे कार्यान्वयन अधिक चांगल्या रितीने होण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील तज्ञ व इतर 
स्रोतांचा उपयोग करुन घेणे आवश्यक आहे. 


प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा | राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
एकात्मीक जलाशय विकास (मोठे संख्या 
१.२ सख्या | ६००.०० ३६०.०० २४०.०० 
WET) ५००० हेक्टर वरील 
एकात्मीक जलाशय विकास (मध्यम संख्या 
१.२.१ जलाशय सख्या | ४००.०० २४०.०० १६०.०० 
जलाशय) १००० ते ५००० हेक्टर 
ह एकात्मीक जलाशय विकास (लघु संख्या 
१.२.२ जलाशय) सख्या | ३००.०० १८०.०० १२०.०० 
जलाठाय) १००० हे खालील 
योजनेच्या अटी व शर्ती :- 


१) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आवड्यक त्या समर्थनासह आणि तांत्रिक-आर्थिक तपशीलांसह 
सादर करावेत. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


2) जलाड्वायाचे क्षेत्र, मासेमारी मध्ये कार्यान्वित असलेल्या संस्था, ना हरकत प्रमाणपत्र, मासेमारी हक्क ई. 
कागदपत्रांचा समावेडा सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये असावा. जागा विकत घेण्यासाठी निधी उपलब्ध 
करुन दिला जाणार नाही. मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र, विपननाच्या सोयी ई. 
सुविधांसाठी आवश्‍यक असणारी जमीन तसेच प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणारी जमीन उपलब्ध असल्या 
बाबत व सदरची जमीन अतिक्रमण वीरहीत (एकतर स्वतःचे नांवे/ नोंदणीकृत ळीज कागदपत्र) 
असल्याचा कागदोपत्री पुरावा प्रदान करणे आवश्‍यक आहे. 
प्रकल्प अहवालात स्थानिक लोकसंख्येस अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचा तपशील, मत्स्य 
उत्पादन वाढ तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक कालावधी इ. चा समावेश असावा. 

४) परिपुर्ण प्रकल्प अहवालामध्ये पिंज-याचे बांधकाम, तरंगते वर्किंग स्टेशन, स्टोरेज होड, नौका सह 
शितपेटी खरेदी, आवश्‍यक गिअर (Gear), जेट्टी बांधकाम shh प्लॅटफॉर्म सह लिलावाचे केंद्र, योग्य 
क्षमतेच्या मत्स्यबीज केंद्राची स्थापना, संवर्धन तलाव, लघु मत्स्यखाद्य कारखाना, हार्वेस्टींग साठी 
पायाभूत सुविधा चे व्यवस्थापन व प्रक्रिया (उत्पादनावर अवलंबून), रेफ्रिजरेटेड आणि इन्सुलेटेड ट्रक, 
ऑटो रिक्षा सह शितपेटी, मोटर सायकल सह शितपेटी, फ़िरते मत्स्य विक्री केंद्र इ.उपघटक व उपक्रम 
यांचा समावेडा असावा. 

५) मत्स्यबीज संवर्धनासाठी पेन कल्वर सुविधा पुरवण्यात येतील. 


AN 
~ 


प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा | राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
१.३ एकात्मीक अँक्वा पार्क | संख्या । १०००० ६००० ४००० 


योजनेच्या अटी व शाती - 


१) अंतिम अंमलबजावणी संस्थेमार्फत तयार करण्यात AIM एकात्मीक AeA पार्क च्या परिपुर्ण प्रकल्प 
अहवालामध्ये, प्रकल्पाद्वारे स्थानिक लोकसंख्येमध्ये होणारी अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती 
इ. चा समावेश असावा. तसेच सदर प्रकल्प रोजगार निर्मीती करणारा असावा तसेच विहित कालावधीत 
उभारणी करता येणारा असावा. 

प्रकल्पासाठी आवश्‍यक जागा ही प्रस्तावित प्रकल्प आराखडा आवश्‍यक सोयी सुविधा भविष्यातील 
विस्तारीकरण प्रकल्प आकार व स्थळ इ . वर अवलंबुन असेल. त्यानुसार प्रकल्पासाठी आवश्‍यक 
असणारी जागा ही कमीत कमी १०० एकर असावी. 

प्रकल्पाचे अंदाजपत्रके ही त्या त्या वर्षीच्या दरपत्रक / बाजारभावानुसार असेल. 


ट्ट 


AN 
~~ 


8) अंतीम अंमलबजावणी एजन्सी ने सदर प्रकल्प अहवाल सादर करतांना प्रकल्पाची जमीन ही अतिक्रमण 


विरहीत असेल अशाच जमीनीचे कागदपत्र सादर करावे व इतर आवश्‍यक परवानगी / संबंधित राज्य / 


केंद्रशासित प्रदेश / प्राधिकरण यांचेकडुन घेणे आवश्‍यक असेल. 
एकात्मिक अक्वा पार्क चे बांधकाम हे स्थानिकांच्या गरजेवर आधारित असावे तसेच एका विशिष्ट थीम 
वर आधारित असावे. 


o~ 
ae 
~ 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


&) 


8) 


एकात्मिक अक्वा पार्क च्या प्रस्तावामध्ये विविध मासेमारी उपक्रम/सुविधा, दर्जेदार मत्स्यबीज उत्पादन, 


मत्स्यखाद्य, मत्स्यबीज संगोपण, मत्स्यसंवर्धन, हंगामपुर्व व हंगामानंतर च्या पायाभुत सुविधा, 
व्यवसायिक नमुने (Business Model), लॉजिस्टीक, विपणन, निर्यात जाहिरात, नवकल्पना, तंत्रज्ञान, 
उष्मायन, ज्ञान, प्रसार, करमणुक, इ. बाबींचा समावेश असावा. 

एकात्मिक अँक्वा पार्क चा प्रस्ताव तयार करतेवेळी बांधकामानंतरचे कार्यान्वयन आणि व्यवस्थापन 
सुरळित पार पाडणे अपेक्षीत आहे. तसेच एकात्मिक Sear पार्क हे स्वावलंबी तत्वावर राबविणे आवश्‍यक 
आहे. 

अंतीम अंमलबजावणी एजन्सी मार्फत एकात्मिक अक्वा पार्क चे कार्यान्वयन व व्यवस्थापन आणि 
बांधकामानंतरचे व्यवस्थापन पाहणे आवश्‍यक आहे. 

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभाग एकात्मिक sea पार्क चे सुरळीत कार्यान्वयन होण्याकरीता प्रस्तावामध्ये 
अन्य कोणत्याही अटी नमुद करु Wha. 


ब. पायाभुत सुविधा आणि मासेमारी नंतरचे व्यवस्थापन 


२. मासेमारी बंदरे व मासळी उतरविण्याच्या केंद्राचा विकास 


प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 


अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा । राज्य हिस्सा 


(रु. लाख) 


2.9 | मासेमारी बंदराचे बांधकाम व विस्तारीकरण | संख्या २०००० १२००० ८००० 


योजनेच्या अटी व शार्ती - 


9) 


१०) 


राज्य शासना मार्फत खालील कामे पुर्ण करणे आवश्यक आहेः 


जागेची योग्य निवड, जेट्टी बांधकामाची गरज, मासळी उतरविण्याची सुविधा,उपलब्ध सागरी मासेमारी 
संसाधने, कार्यरत नौका, परिसरातील मच्छीमारांची संख्या, भागधारक, HAA, पायाभूत सुविधा 
आणि प्राथमिक तांत्रिक आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार्यता, जागा इ. बाबींचा समावेडा प्रकल्प 
अहवालामध्ये असणे आवश्‍यक आहे. 

अभियांत्रिकी, सामाजिक - आर्थिक निरीक्षण व सर्वेक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

मासेमारी बंदराचा योजना व आराखडा तयार करणे. 

आव्यक तेथे हायड्रॉलिक मॉडेल अभ्यास पुर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 

पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी पर्यावरण विषय अभ्यास अहवाल 
(EIA/EMP) तयार करणे आवश्‍यक आहे. 

मासेमारी बंदराच्या विकासासाठी जागा अधिग्रहीत करणे आवश्‍यक आहे. 

प्रकल्प किंमत ही अद्यावत दरसुची नुसार आणि विद्यमान बाजार दराच्या आधारे असणे आवश्‍यक आहे. 
राज्य शासनाने उपरोक्‍त अनुक्रमांक १ ते ७ बाबतची आवश्‍यक कागदपत्रे, सविस्तर प्रकल्प अहवाला 
सोबत सादर करणे आवश्यक आहे. 

ज्या प्रकल्पांमध्ये शाक्य असेल तेथे पोत परिवहण मंत्रालयाच्या कार्यक्रमामध्ये या कामाचा समावेश 
करण्यात येईल. 

संबंधित राज्य शासनाने बांधकामानंतरचे कार्यान्वयन, देखभाल व व्यवस्थापन हे त्यांच्या स्वत:च्या 
खर्चाने करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


44 


) संबंधित राज्य शासन यांनी मासेमारी बंदराचे काम कार्यरत ठेवण्याकरीता त्याचे व्यवस्थापन व 


कार्यान्वयन इत्यादींसाठी स्वंयंचलित प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे. ज्या मासेमारी बंदराचे 
विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे अशा प्रकल्पांसाठी ही महत्वाची अट आहे. 


प्रकल्प | अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा |) राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
२.२ अस्तीत्वातील मासेमारी बंदराचे संख्या 
आधुनिकीकरण / अप-ग्रेडेशन 008. co Wee 
योजनेच्या अटी व Tet - 


१) मासेमारी बंदराच्या सद्याच्या बांधकामाची पाहणी करून बंदराचे अधुनिकी करण / नुतणीकरण ईं 
साठी निवड करण्यात यावी. 

२) मासेमारी बंदराचे बांधकामाच्या प्रस्तावामध्ये विद्यमान सुविधा, बंदराच्या क्षमतेनूसार विविध 
प्रकाराच्या नौकांनूसार कार्यान्वयन, विविध फ्लीट, डिझाइन क्षमता, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ 
माशांचे मूल्य, रोजगार, मागणी, अप-ग्रेडेशान इ. बाबींचा समावेश करणे आवश्‍यक आहे. 

३) प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तपशीलवार सर्वेक्षण, नियोजन, सुविधांचे डिझाईन आणि तपशीलवार 
खर्च, अंदाज पत्रक व आराखडे , इ. सहित सादर करावा. 


४) संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश्ञांनी बांधकामानंतरचे कार्यान्वयन, देखभाल व व्यवस्थापन हे 
त्यांच्या स्वत:च्या खर्चाने करणे आवश्‍यक आहे. 
५) संबंधित राज्य शासन यांनी मासेमारी बंदराचे काम कार्यरत ठेवण्याकरीता त्याचे व्यवस्थापन व 
कार्यान्वयन इत्यादींसाठी स्वंयंचलित प्रणाली तयार करणे आवश्‍यक आहे. 
प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा |) राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
२.३ । आधुनिक एकात्मिक मासळी उतरविण्याची संख्या डं १००० 
केंद्रे सख्या ५०० १५०० 
केंद्रे 
योजनेच्या अटी व शर्ती - 


q 


— 


xv 


— 


acs 


आधुनिक एकात्मिक मासळी उतरविण्याची केंद्रे सागरी व yor राज्यांमध्ये विकसीत करता 
येतील. मासळी उतरविण्याची केंद्र समुद्री किनारी स्थित असलेल्या जागी, खाडीकिनारी, नदी आणि 
TOR इ. ठीकाणी आवश्‍यकता व व्यवहार्यता तपासून उभारणे आवश्यक आहे. 

प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तपशीलवार सर्वेक्षण, नियोजन आणि सुविधांचे डिझाईन आणि तपशीलवार 
खर्च अंदाज पत्रक व आराखडे , इ. सहित सादर करावा. 

राज्य शासनाने जमीनीची उपलब्धता, आवश्‍यक ना हरकत प्रमाणपत्र, अर्थसंकल्पीय तरतूद इत्यादी 
बाबींची खातरजमा करणे आवश्‍यक आहे. 

संबंधित राज्य/ केंद्र शासित Wes बांधकामानंतरचे कार्यान्वयन, देखभाल व व्यवस्थापन हे त्यांच्या 
स्वत:च्या खर्चाने करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


५) संबंधित राज्य शासन यांनी मासेमारी बंदराचे काम कार्यरत ठेवण्याकरीता त्याचे व्यवस्थापन यासाठी 
स्वंयंचळित प्रणाली तयार करणे आवश्‍यक आहे. ज्या मासेमारी बंदराचे बांधकाम करण्यात येणार आहे 
अशा प्रकल्पांसाठी ही महत्वाची अट आहे. 


प्रकल्प | अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा |) राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
२.४ मासेमारी बंदरातील गाळ काढणे संख्या | ५०० ३०० २०० 
योजनेच्या अटी व शर्ती - 


राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे- 

१ आव्यक अभियांत्रिकी तपासणी आणि सर्वेक्षण. 

२) प्रत्यक्षात काढण्यात यावयाच्या गाळाची तपासणी, व चाळू आर्थिक वर्षाच्या दरसुचीनूसार अंदाजपत्रक 
व आराखडे तयार करणे आवश्‍यक आहे. 

३) उपरोक्त क्र.०१ व ०२ ची आवश्यक कागदपत्रे, इत्यादीचा समावेश सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये 
असणे आवश्यक आहे. 


३. बाजारपेठ आणि बाजारपेठेसाठी आवश्‍यक मुलभूत सुविधा 


प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
३.१ । सर्वोत्कृष्ट दर्जाच्या मासळी बाजाराची संख्या 
सख्या ५००० ३००० २००० 
स्थापना 


योजनेच्या अटी व शार्ती - 


१. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा. ज्यामध्ये खर्चाबाबतचा 
तपशील, मूलभूत सुविधा तसेच आवश्‍यक साधनसामग्री बाबतचे नियोजन तसेच रचनात्मक अहवाल, 
आवर्ती खर्च, निर्माण होणारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपातील स्थानिक रोजगार व योजना अंमलबजावणी 
कालावधी इत्यादी बाबींचा तपशीलवार समाविष्ट असावा. 

२. राज्याची राजधानी / महानगरे इत्यादींना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. 

३. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेने जागा उपलब्धते बाबतची कागदपत्रे, आवश्‍यक ना-हरकत 
प्रमाणपत्रे / परवानगी इत्यादी बाबतची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. 

४. स्थापन करण्यात येणाऱ्या मासळी बाजाराचा आवर्ती खर्च, देखभाल खर्च तसेच बांधणी पश्चात 
व्यवस्थापनाचा खर्च हा सर्वस्वी पणे अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेद्वारे करण्यात येईल व सदर मासळी 
बाजार अखंडित रित्या चाळू ठेवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सदर संस्थेची असेल. 

५. स्थापन करण्यात येणाऱ्या मासळी बाजाराच्या दर्शनी भागामध्ये अंतिम अंमलबजावणी करणा-या संस्थेने 
Ue मासळीबाजार केंद्र हे मत्स्यव्यवसाय विभाग, पदुम मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा 
योजनेअंतर्गत शासकीय अनुदाना द्वारे स्थापित करण्यात आले आहे”, अशा आशयाचा फलक कायमस्वरूपी 
लावणे आवश्‍यक आहे. 

६. सदर मासळी बाजारांमध्ये नियमित स्वच्छता राखणे, तसेच ग्राहकांना किफायतशीर दरामध्ये मासळी 
उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेची असेल. 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


७. स्थापन करण्यात येणाऱ्या मासळी बाजारांमध्ये करण्यात येणारा रचनात्मक बदल, व्यवस्थापन तसेच 
मासळी मालाची गुणवत्ता राखणे बाबतचे नियोजन करताना सदर अंमलबजावणी करणारी संस्था शासकीय 
नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून सदर केंद्राच्या विकासाबाबतची कार्यवाही करेल. 

८. संबंधित अंमलबजावणी संस्थेने मासळी बाजारपेठ कार्यरत ठेवण्याकरीता त्याचे व्यवस्थापन यासाठी 
स्वंयंचलित प्रणाली तयार करणे आव्यक आहे. सदरच्या प्रकल्प मंजूरीसाठी ही महत्वाची अट आहे. 


3.२ सेंद्रिय मत्स्यसंवर्धनास प्रोत्साहन व संख्या सर्वसमावेडाक प्रकल्प अहवालावर 
प्रमाणीकरण आधारीत 


स्थानिक मत्स्यप्रजातींच्या सेवनाबाबत 
प्रोत्साहित करणे, त्याचे प्रसिद्धीकरण करणे, 
मत्स्य प्रमाणीकरण चिन्ह, माशांचे भौगोळीक 
३.३ | स्थान (9) चा समावेश करणे, हिमालयीन - 
मत्स्य प्रजातींचे प्रसिद्धीकरण करणे, 
शोभिवंत मत्स्यपालन प्रोत्साहित करणे व 
त्याचे प्रसिद्धीकरण करणे. 


सर्वसमावेशक प्रकल्प अहवाळावर 
आधारीत 


योजनेच्या अटी व शर्ती - 


अंतीम अंमलबजावणी संस्थेने सदर प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्‍यक आहे 
ज्यामध्ये होणाऱ्या खर्चाबाबतचा, तसेच तांत्रिक-आर्थिक बाबींचा, तपशीलवार समावेश असेल. केंद्र शासना 
मार्फत प्रकल्प किंमत ही प्रत्येक प्रकरणा नूसार व आवश्‍्यकते नूसार निर्धारीत करण्यात येईल. 


४. खोल समुद्रातील मासेमारीचा विकास 


प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
faa मच्छीमार / मच्छीमार समुह यांना तात्रिक संख्या 
नौकांचा सख्या ५००० ३००० २००० 
दृष्टया आधूनिक नौकांचा पुरवठा करणे 


योजनेच्या अटी व are - 


१) सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये संसाधन उपलब्धता, तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता, अंमलबजावणी 
बाबतची योजना तसेच नौकेची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा समावेश असणे आवश्‍यक आहे. 

२) केंद्र शासना मार्फत प्रकल्प किंमत ही प्रत्येक प्रकरणा नूसार व आवऱ्यकते नूसार निर्धारीत करण्यात 
येईल. 

३) राज्य शासन कार्यान्वयन व व्यवस्थापन इत्यादी सह सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करेल. 

४) अंतीम अंमलबजावणी संस्थेने मासेमारी नौकेचे कार्यान्वयन, व्यवस्थापन व देखभालीचा खर्च स्वःता 
करावा व सदर नौका ही सुस्थितीत ठेवावी. 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


५. एकात्मिक आधुनिक समुद्रतटीय मासेमारी ग्राम स्थापना 


प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा |) राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
५.१ | एकात्मिक आधुनिक समुद्रतटीय मासेमारी संख्या 
योग्या संख्या | ७५० ४५० ३०० 
ग्राम स्थापना - 


योजनेच्या अटी व शार्ती - 


१. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतर्गत मत्स्यव्यवसायाची वाढ व अर्थव्यवस्था विकसीत करण्याकरीता 
सागरी मच्छीमारांचे आर्थिक व भौतिक माध्यमातुन विकासाकरीता व पर्यावरणाला होणारी हानी कमी 
करण्यासाठी शाश्वत मासेमारी च्या धर्तीवर एकात्मिक आधुनिक समुद्रतटीय मासेमारी ग्राम स्थापना 
करण्यात येईल. अशा गावांमधील मच्छीमारांची मत्स्यपालन मुल्य साखळी तयार करुन उपजिविका 
सुरक्षित करणे हे या योजनेचे ध्येय असेल. 

२. मासेमारी खेड्याच्या सामर्थ्याचा विचार करून शाश्वत पद्धतीने आर्थिक फायद्यांच्या दृष्टीकोनातुन गावांचा 
विकास करण्यात येईल. इतर मंत्रालय / विभागाच्या योजना यांचे समवेत एकत्रीकरण करून योजना 
राबविण्यास प्रोस्ताहीत केळे जाईल. या योजनेंतर्गत राज्याने आपल्या राज्यात संभाव्य सागरी मासेमारी 
गावांची निवड करुन त्यांच्या विकासाबाबतच्या संकल्पनेसह धोरण/टिपणी सादर करावी. 

३. सदर गावांची निवड करण्याकरीता पुढील बाबींचा समावेश करण्यात यावा - मच्छिमार लोकसंख्या, 
असुरक्षित समुदाय, सर्वोत्तम प्रसार, शाश्वत आणि उत्तम दर्जाच्या मासेमारी पद्धती, मासेमारी नौकांची 
संख्या, गावांचे सामाजिक निर्देशक जसे कि, विशेषतः मुलींचे शिक्षणाकरीता देण्यात येणारे प्रोत्साहन, 
आरोग्य आणि सामाजिक कल्याण, मासेमारी संबंधित पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सुविधा, मासळी 
उतरविण्याची केंद्रे, मासेमारीचे विविधीकरणाची व्याप्ती, पर्यटन उपक्रम आणि त्यांची व्याप्ती,विशोषत: 
गावक-यांचा प्रगतीशील दृष्टीकोन, मत्स्यपालन व्यवस्थापन प्रणाली इ. बाबींचा व्यापक निकषांमध्ये 
GATT असेल. 

४) केंद्र शासन सागरी गावांची निवड करण्याकरीता समिती किंवा संस्थेची नियुक्‍ती करेल. केंद्र शासनाने 
निर्धारीत केलेल्या निकषानूसार सक्षम गावांची निवड करावी. नवीन दृष्टीकोन व नवीन संकल्पनेच्या 
आधारावर गावांची निवड करावी, एखादे गांव मागासलेले असेल तर तो निवडीचा मुख्य निकष 
नसावा, ज्या गावांनी विकास केलेला आहे व कमीत कमी प्रयत्नामध्ये ते आत्मनिर्भर होऊ शकतात अशा 
गावांवर लक्ष केंद्रीत करावे. अशा गावांना संरक्षण व व्यवस्थापनामध्ये चॅम्पियन म्हणून तयार करणे व 
इतर गावांसाठी हे आदर्श गाव म्हणुन ओळखले जाईल. 

५) सदर कार्यक्रमाद्वारे मच्छीमारांच्या समुदायाच्या विकासाकरीता मोठ्या प्रमाणात नाविन्यपुर्ण कार्यक्रम 
राबविण्याची संधी मिळेल. 

६) सदर कार्यक्रम प्रभावी पणे राबविण्याकरीता व त्याचा परिणाम वर्धित करण्याकरीता जिल्ह्याधिकारी / 
उप आयुक्त यांनी इतर विभागीय योजनांचे अभिसरण करण्यात सक्रीय पुढाकार घ्यावा. 

७) एकात्मिक दृष्टीकोनातुन सागरी तटीय गावांचा विकास करण्याकरीता स्थानिक गरजांचे प्राधान्यक्रम 
लक्षात घेऊनच प्रकल्प तयार करण्यात यावा. सागर तटीय मच्छीमार गावांच्या विकासाकरिता सादर 
करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय, वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छतेच्या 
सुविधा, सामाजिक मूलभूत सुविधा जसे सामुदायिक हॉल, चक्रीवादळापासून बचावा करिता निवारा, 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


हरितपट्ट्याचा विकास, सामुदायिकरीत्या जाळीबांधणी करिता छत, मत्स्य प्रक्रिया केद्र, पर्यायी 
उपजिविका योजना जसे पिंजरा संवर्धन, शोभिवंत मत्स्यपालन व संवर्धन, खेकडा संवर्धन, मासळी 
वाळवणूक व साठवणुकीकरणा करिता जागा, आधुनिक किरकोळ व घाऊक मासळी विक्री केंद्र, 
मासेमारी नंतरच्या सुविधा जसे बर्फ कारखाना व साठवणूक केंद्रे, घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन केंद्र, 
मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र, पर्यावरणीय पर्यटन सुविधा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 
प्राथमिक शिक्षण केंद्रे, महिला सबळीकरण, नैसर्गिक आपत्ती पूरक निवारे, रस्ते सुविधा, आधुनिक 
सामुग्री तसेच ब्लॉक चेन व्यवस्था इत्यादींचा समावेश असणे आवश्‍यक आहे. सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामध्ये प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने अंतर्गत समावेश केलेल्या इतर बाबींचा समावेश करावा. 
केंद्र शासनाच्या इतर योजने अंतर्गत समाविष्ठ असलेल्या योजनांचा GAAS या योजने मध्ये करण्यात 
येऊ नये. 

८) समाजातील मागासवर्गीय प्रवर्ग व महिला सक्षमीकरण करण्याकरीता प्राधान्य देण्यात येईल. 

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या योजनांसमवेत एकत्रीकरण करून सक्षमीकरणावरती भर देता येईल. 

९) मत्स्यव्यवसाय विभाग, केंद्र शासनामार्फ़त या योजनेंतर्गत प्रस्तावित कामांचे वेळोवेळी मुल्यंकन करुन 
गरजेनूसार योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात येईल. 


६.जळलचर आरोग्य व्यवस्थापन 


प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा । राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
६.१ | गुणवत्ता तपासणी आणि रोग निदानांसाठी संख्या 
सख्या १००० ६०० ४० | 
जलचर आरोग्य प्रयोगशाळा . 
योजनेच्या अटी व शाती 


१. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेने स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मासे व मत्स्यपालन 
उत्पादनांचे दर्जा राखण्याची गरज ओळखली आणि पुढील ५ वर्षात गुणवत्ता चाचणी व रोग 
निदानासाठी २० अत्याधुनिक जलचर आरोग्य प्रयोगशाळा स्थापित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. 
Ord एक मजबूत जाळे स्थापितकरण्यासाठी संदर्भित प्रयोगशा जलीय प्राणी आरोग्य सेवा मजबूत 

ण्यातकर यावे. तसेच सदर प्रयोगशाळेचे उद्दीष्ट पुढीलप्रमाणे असेल. राष्ट्रीय रोग पाळत कार्यक्रम 
(National Disease Surveillance Program) बळकट करणे, वर्ल्ड ऑर्गनायझेशन फॉर अनिमल हेल्थ 
(OIE) ला प्रत्येक सहा महिन्याळा अहवाल सादर करण्यासाठी, जागतीक प्राणी आरोग्य माहिती प्रणाली 
(World Animal Health Information System) वर माहिती सादर करणे. तसेच NACA (Network of 
Aquaculture Center in Asia Pacific) ला त्रैमासीक अहवाल सादर करणे. सदर प्रयोगशाळेमुळे 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहितीचे एकत्रीकरण करणे शक्य होईल. 

२. जलचर आरोग्य प्रयोगशाळे मध्ये खालील गोष्टींचा अंर्तभाव असावा. 

. प्रयोगशाळेच्या सर्वसाधारण पायाभूत सुविधा. 

॥. जीवशास्त्रीय प्रयोगशाळे सह रोगनिवारण प्रयोगशाळा. 

॥. सुक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळा 

४. पाणीव जमीनीचे गुणधर्म तपासणारी प्रयोगशाळा. 

४. रोगप्रतीकारक तपासणी प्रयोगशाळा. (Immunodiagnostic Labratory) 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


षु. 


Go 


११ 


४. मत्स्यखाद्याचे वर्गीकरण करण्याची प्रयोगशाळा.(प्रथीन वर्गीकरण व मत्स्यखाद्य स्थीरता) 
५. रोगजंतुंचा अभ्यास करणे व माझांचे विविध प्रयोग करण्यासाठी वेट प्रयोगशाळा. 
५. आवश्यकते नूसार अधिकच्या सोइसुविधा. 


. संबंधित प्रयोगशाळेतील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Lab Tecnician) आणि लॅब अटेंडंटच्या आवश्यक 


समर्थनासह जलचर आरोग्य प्रयोगशाळा व्यवस्थापन, संचालन आणि देखभाल करण्यासाठी संबंधित 
क्षेत्रात योग्य अनुभवासह किमान दोन पात्र तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसह प्रयोगशाळा स्थापन करणे आवश्‍यक 
आहे. 


. राज्यशासन णी योजनेसह आवश्‍यक पायाभूतअंमलबजाव बजाव उपकरणे, मनुष्यबळाची ळाची आवश्‍यकता आणि 


परिचालन खर्चासाठी तपशीलवार खर्चाच्या अंदाजांसह विस्तृत प्रकल्प अहवाल सादर करावा 
राज्य शासना मार्फत प्रयोगशाळा उभारणी करण्यासाठी आवऱ्यक क्षेत्र (३००० चौ.फुट.पेक्षा कमी नसावे) 
आवश्यक परवानगी प्राप्त करून घेणे आवश्‍यक आहे. 


. प्रकल्प किमतीच्या २०% निधी, आवश्‍यक नागरी आणि विद्युत कामे, फर्निचर आणि फिक्स्चर 


इत्यादींसाठी वापरण्यात यावा. 


. राज्य शासनाने प्रयोगशाळा देखभाल, व्यवस्थापन खर्च, वेतन व आस्थापना खर्च ई. करावयाचा असून 


प्रयोगशाळा नियमीतपणे कार्यान्वयीत राहील याची योग्य ती व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे. 


. राज्य शासन तांत्रिक सहाय्य, ऑपरेशन आणि व्यवस्थापन यासाठी आयसीएआर संस्था / राज्य कृषी 


विद्यापीठे / राज्य मत्स्यव्यवसाय महाविद्यालये यासारख्या संस्थांसमवेत सामंजस्य करार करेल. तसेच 
राज्य शासन NFDB/RGCA यांच्या सहकार्याने व दोन्ही बाजूनी मान्य केलेल्या अटी व शर्ती नूसार 
प्रयोगशाळा उभारू शकते. 


. प्रयोगशाळेतील तांत्रिक कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, रोग निदान आणि गुणवत्ता तपासणी करणे, रोग 


निदान आणि गुणवत्ता चाचणी मोबाईल लॅब / क्लिनिकसाठी प्रशिक्षित आणि रीफ्रेशर कोर्स करण्यासाठी 
गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम राबवणे आवश्‍यक आहे. 


.सदरची प्रयोगशाळा ही राज्यातील इतर प्रयोगशाळा व राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयोगशाळे समवेत समन्वय 


साधून जलचर प्राणी रोग निवारणासाठी राष्ट्रीय पाळत कार्यक्रम (National Surveillance Program 
for Aquatic Animal Disease-NSPAAD) यामध्ये महत्वाची भूमीका बजावेल. सदर प्रयोगशाळा ही 
रोगाचे निदान, गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा व रोगाचे निदान, गुणवत्ता तपासणी मोबाइल प्रयोगशाळा 
या बाबत संपूर्ण राज्यामध्ये एकाच धर्तीवर रोग निदान व रोगाचे नियंत्रण या साठी कार्य करेल. 


.राज्य शासन प्रयोगशाळचे कामकाज, प्राप्त झालेला Heys व उभारण्यात आलेले मनुष्य बळ या बाबत 


प्रत्येक सहा महिन्याला केंद्र शासनास प्रगती अहवाल सादर करेल. 


क) मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि नियामक आराखडा 


७. देखरेख, नियंत्रण व पाळत व्यवस्था 


7 पायाभूत सुविधा जसे नियंत्रण कक्ष, 


टेहळणी केंद्र, माहिती तंत्रज्ञानावर 
आधारित साधनसामग्री, नेटवर्क व संख्या प्रकल्प अहवालानुसार 
कार्यान्वयन इत्यादी. 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


योजनेच्या अटी व शार्ती - 


9) 


> 


राज्य शासनाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये पायाभूत सुविधांची 
गरज, व्यवहार्यता, आवर्ती खर्चाबाबतचा तपशील, कार्यपद्धती तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी 
कालावधीबाबतचा तपशील इत्यादी बाबींचा समावेश असावा. राज्य शासनाने सदर योजनेकरिता 
आवश्यक असलेल्या जागेची उपलब्धता, मंजुरी, आवश्‍यक परवानगी तसेच राज्याच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. 

राज्याने सदर प्रस्तावामध्ये मासेमारी बंदर व मासळी उतरविण्याचे केंद्रावर प्रभावीपणे पाळत 
ठेवण्याकरीता इलेक्ट्रॉनिक डीसप्ले (Electronic Display) उभारणे आवश्‍यक आहे ज्या मध्ये 
समुद्रामधील माऱ्यांचा साठा (Potential Fishing Zone - PFZ), नैसर्गिक आपत्ती, हवामान अंदाज 
सल्ला, विपणन इ. माहिती नमुद करणे आवश्यक आहे. 


८. मत्स्यव्यवसाय विस्तार व समर्थन सेवा 


प्रकल्प अर्थसहाय्याचे प्रमाण 
अ.क्र उपक्रमाचे नांव युनिट | किंमत । केंद्रहिस्सा | राज्य हिस्सा 
(रु. लाख) 
८.१ । मत्स्यव्यवसाय विस्तार व समर्थन सेवा - 
सागर मित्र (आवश्‍यकतेनुसार कामाच्या 
गुणवत्तेवर आधारीत प्रोत्साहन, माहिती - 
तंत्रज्ञानाची उपकरणे जसे की मोबाईल er) रे - ean 
फोन, टॅबलेट व इतर Masa साहीत्य 
सागर मित्रांना प्रदान करण्यात येईल) 
योजनेच्या अटी व शर्ती - 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


वि 


षु. 


सदर योजने अंतर्गत देशातील सागरी राज्यांमध्ये एकूण ३४७७ सागर मित्रांची नेमणूक, एक सागर मित्र 
प्रति सागरी मच्छीमार गाव अऱ्या पद्धतीने करण्यात येणार आहे. 


. सागर मित्र योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या व्यक्‍तीची किमान शौक्षणिक पात्रता मत्स्यविज्ञान/ 


सागरी जीवशास्त्र/प्राणिशासत्र विषयातील पदवीधर, हि असावी व सदर उमेदवार हा ३५ वर्षांपेक्षा कमी 
वयाचा असावा. उमेदवारास जर स्थानिक भाषेचे ज्ञान असेल तसेच मूळ गावाचा रहिवासी असल्यास 
त्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. सदर Baths माहिती व तंत्रज्ञानाचे (Information Technology- 
IT) ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 


. सदर योजनेअंतर्गत होणारी नेमणूक ही कंत्राटी पद्धतीची व बाह्यसहाय्यीत संस्थेद्वारे, वार्षिक 


कालावधीसाठी असेल व नेमणूक केलेल्या व्यक्‍तीच्या कामकाजाच्या पुनर्विलोकन अहवालावर सदर 
व्यक्‍तीच्या कामास मुदतवाढ देण्याचे प्रावधान असेल 


. सागर मित्र योजनेअंतर्गत निवड करण्यात सागर मित्राच्या कामकाजाचा तपशील खालीलप्रमाणे असेल 


. मत्स्यव्यवसाय विभाग व मच्छीमार यामधील दुवा असेल, तसेच मच्छीमारांच्या सागरी 
मत्स्यव्यवसाय विषयक मागण्यांबाबत सर्वप्रथम नोंद घेऊन शासनास अवगत करणे. 

॥. स्थानिक लोकांमध्ये विभागाच्या विविध योजना तसेच कार्यक्रम याबाबत जागरूकता निर्माण 
करणे, 

॥. मत्स्यस््रोत्राच्या व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देणे. 

iv. स्थानिक लोकांमध्ये शासनाची विविध धोरणे, कार्यक्रम व नियम याबाबत माहिती देणे . 

९. हवामानाचा अंदाज, नैसर्गिक आपत्ती, संभाव्य मासेमारी योग्य क्षेत्र (252) बाबतच्या माहितीचे 
प्रसारण करणे. 

vi. मासळी माल स्वच्छतापूर्वक हाताळणे, तसेच कार्यक्षेत्र स्वच्छ व निर्जंतुक ठेवण्याबाबत 
लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे. 

vi. सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर तसेच जबाबदारी पूर्वक मासेमारी विषयक कृती नियमन 
(CCRF), समुद्र व सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनाचे महत्व तसेच हेतुपूर्वक करण्यात येणाऱ्या 
अनियमित व अवैध मासेमारी बंदी (UU Fishing) बाबत मार्गदर्शन करणे तसेच जागरुकता 
निर्माण करणे. 

vii, मासेमारी नंतरचे व्यवस्थापन,मासळी विक्री बाबत वैविध्यपूर्ण उपक्रम तसेच पर्यायी 
उपजीविकेच्या साधनांच्या आधारे महिला सबळीकरण करणे. 

,. मत्स्योत्पादनाची माहिती तयार व संग्रहित करणे, मासेमारी नौकांच्या हालचालीबाबतच्या नोंदी 
ठेवणे तसेच मासेविक्री बाजारांची व त्यामधील प्रतिदिन बदलणाऱ्या मासळी भावाची माहिती 
संग्रहित करणे व शासनास सादर करणे. 

>. मच्छिमारांना तांत्रिक प्रशिक्षण घेण्याकरिता प्रोत्साहित करणे तसेच मच्छीमारांचे प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाची अंमलबजावणी गतिशील करणे 

x. केंद्र/राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी व कार्यवाही 
समाधानकारकरित्या करणे. 

नियुक्‍त करण्यात आलेले सागर मित्र हे त्या जिल्ह्यांच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या 

अधिनस्त राहुन त्यांना कामकाजाचा अहवाल दररोज सादर करतील. 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


&. 


सागर मित्र योजनेअंतर्गत निवडलेल्या व्यक्‍तीस त्याच्या कामकाजाच्या प्रगती वर आधारित प्रति महिना 


रु.१००००/- भत्ता देण्यात येईल. पूढे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या अतिरिक्त कार्याच्या 
पूर्ततेबाबत रु. ५०००/- प्रति महिना अतिरिक्त भत्ता देण्यात येईल. 


. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या पूर्णत्वानंतर सागर मित्रांना मत्स्यव्यवसाय विभाग,केंद्र शासन तसेच 


मत्स्यव्यवसाय विभाग, राज्य शासन यांचे मार्फत प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार नाही. तसेच सागर 
मित्रांच्या करार नूतनीकरण करण्यास मत्स्यव्यवसाय विभाग, केंद्र शासन तसेच मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
राज्य शासन जबाबदार राहणार नाही. 


. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या पूर्णत्वानंतर, सागर मित्र यांनी स्वत: उत्पन्न मिळवून मच्छीमारांना 


सेवा पूरवणे, या निकषानूसार व राज्य शासनाची इच्छा असल्यास, त्यांची सेवा राज्य शासन पूढे वाढवू 
शकतात. सेवा RATA सागर मित्रांची सेवा स्वउत्पंनावर आधारीत, पूढे चाळू ठेवण्यास राज्य शासन 
इच्छुक असेल, तर त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धती राज्य शासन निर्गमित करेल. 


, आवश्यक माहिती तंत्रज्ञानाची उपकरणे जसे की मोबाईल फोन, टॅबलेट व इतर आवश्‍यक साहीत्य 


सागर मित्रांना पुरवण्यात येईल. 


१०.ज्या सागरी गावांमध्ये नेमणूक करण्यात आलेली आहे त्याच गावांमध्ये सागर मित्रांचा रहिवास असणे 


आव्यक आहे. 


११.सागर मित्रांच्या कामकाजाकरिता कार्यालयासाठी आवश्‍यक जागा राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल. 
१२.केंद्र शासन/राज्य शासनामार्फ़त वेळोवेळी सागर मित्रांना प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत प्रशिक्षण 


देण्यात येईल. 


१३.केंद्र शासनामार्फ़त सागर मित्र या योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण व मुल्यांकण करुन सदर योजनेच्या 


निकषामध्ये योग्य ते बदल करु शकतात. 


सदर शासन निर्ण हा नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०९/१४३१ 


दिनांक २३.०८.२०२० तर वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२११/२०२०/व्यय-१ दिनांक : 
२८.०८.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२०१११७१४२५५२७४०१ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Anoop Kumar 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र. १००/पदुम-१४ 


४. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

६. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग), 

कृषि भवन, नवी दिल्ली. 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

८. अप्पर मुख्य सचिव, (नियोजन), मंत्रालय,मुंबई 

९. अप्पर मुख्य सचिव, (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

१०. सचिव, (सहकार), मंत्रालय,मुंबई 

११. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१३. प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
लातूर/ अमरावती/नागपूर 

१४. सर्व सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 

१५. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा),मुंबई/नागपूर 

१६. अधिदान व लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८. सर्व उपकोषागार अधिकारी 

१९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई 

२०. राष्ट्रीय मत्स्यजिवी सहकारी संघ, नवी दिल्ली, (Fishcopfed),9 सरिता विहार 
इंस्टीटयुजञानल एरिया, नवी दिल्ली-११००७७. 

२१. कक्ष अधिकारी-१२/१३/१६. 

२२. निवडनस्ती. 


o~ 
ae 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


